हेटवणे मध्यम प्रकल्प ता. पेण जि. रायगड चतुर्थ 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२३/०१/(प्र.क्र.२६/२३)/(मध्यम प्रकल्प) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च २०२४ 


संदर्भ:- १) शासन पा.वि.निर्णय क्र.एच.ई.टी/१०८०/ २८०५/(२५५१)- जसंअ-२ दि.८/१/१९८१ 
२) शासन पा.वि.निर्णय क्र. एच.ई.टी/१०९१/ १९९५/(५/९५)- मप्र दि.०१/०१/१९९६ 
३) शासन पा.वि.निर्णय क्र. एच.ई.टी/१०००/१६४/(३१५/२०००)-मप्र दि.१६/०३/२००० 
४) शासन ज.वि.निर्णय क्र. सुप्रमा/ १९०६/ १५२९/(३९२/०६)-मप्र दि.१७/०६/२००८ 
५) कार्यकारी संचालक कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे, यांचे पत्र जा.क्र. कोपाविम/तां- 
६/हेटवणे/च सुप्रमा/५१/२०२३ दि. ०३/०१/२०२३ 


प्रस्तावना:- 
हेटवणे मध्यम प्रकल्प, ता. पेण, जि. रायगड हा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत 
“उर्वरित HERTS’ या प्रदेशांतर्गत आहे. हेटवणे प्रकल्पांतर्गत मोजे कामार्ली, ता. पेण, जि. रायगड येथे 
भोगेश्‍वरी या पश्‍चिम वाहिनी नदीवर मातीचे धरण बांधण्यात आलेले आहे. प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा 
१४७.४९ द.ल.घ.मी. इतका असून उपयुक्त पाणीसाठा १४४.९८ द.ल.घ.मी. इतका आहे. सदर 
प्रकल्पाव्दारे पेण तालुकयातील ४५ गावांमधील ४२६८ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . 


हेटवणे मध्यम प्रकल्पास संदर्भ क्र. ०१ अन्वये रु १५.३६ कोटी (दरसूची १९७९-८०) किंमतीस 
मूळ प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ०२ अन्वये या योजनेस रु. १०५.५२ कोटी 
(दरसूची १९९२-९३ ) किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकोय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. 
०३ अन्वये या योजनेस रु. २०८.५३ कोटी (दरसूची १९९८-९९) किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ०४ अन्वये या योजनेस रु. ३२९.९० कोटी (दरसूची २००५- 
०६) किंमतीस तृतीय सुधारीत प्रशासकोय मान्यता प्राप्त आहे. 


कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे, यांनी संदर्भ क्र. ५ 
अन्वये सन २०२२-२३ च्या WAT आधारीत रुपये ७६६.७२ कोटी किंमतीचा चतुर्थ सुधारित 
प्रशासकोय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर २.२६ येत असून 
प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसतो. प्रकल्पाचा आर्थिक परताबा दर (IRR) २०.२९ आहे. 

सदर प्रकल्पाची चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये ७६६.७२ कोटी असून तृतीय 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये ३२९.९० कोटीच्या तुलनेत रुपये एकूण वाढ रू.४३६.८२ कोटी 
आहे. 


या प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकोय मान्यता छाननी अहवाल प्रस्ताव दि. १२/०३/२०२४ 
रोजीच्या नियोजन व वित्तमंत्री स्तरावरील व्यय अग्रक्रम समितीसमोर विचारार्थ सादर करण्यात आला होता 
व यास समितीची मान्यता प्राप्त झाली आहे. 


समितीने बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमत वाढीची कारणमीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन हेटवणे 
मध्यम प्रकल्प ता.पेण, जि. रायगड या प्रकल्पास सन २०२२-२३ दरसूचीवर आधारित रुपये ७६६.७२ कोटी 
किंमतीच्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकोय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


शासनाच्या या निर्णयाव्दारे हेटवणे मध्यम प्रकल्प ता.पेण, जि. रायगड प्रकल्पास सन २०२२-२३ 
दरसुचीवर आधारित रुपये ७६६.७२ कोटी (रुपये सातशे सहासष्ठ कोटी बहत्तर लक्ष फक्त) किंमतीच्या 
चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये ६२३.२३ 
कोटी (रुपये सहाशे तेबीस कोटी तेवीस लक्ष फक्त) कामाप्रित्यर्थ तसेच आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी 
रुपये १४३.४९ कोटी (रुपये एकशे त्रेचाळीस कोटी एकोणपन्नास लक्ष फक्त) तरतूद आहे. उपशिर्षनिहाय 
तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 


१) योजनेस प्रदान केलेली चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 
अनुक्रमांक १०/२०२४ वर नोंदवण्यात आली आहे. 

२) सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पुर्ण करण्यात 
यावे. 

३) या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
यावरील भांडवली खर्च, १९० --सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील गुंतबणूका (०२) 
योजनांतर्गत, (०२) (०१) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे, भागभांडबली अंशदान (४७०१- 
एच ७२९) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा व त्याखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४) चतुर्थ सुधारित प्रशासकोय मान्यताखालील अटींच्या अधीन राहुन देण्यात येत आहे. 

१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील परिच्छेद क्र.२६ वब २७ अंतर्गत 
नमूद सर्व मुद्यांचे अनुपालन करावे. 

२) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 

३) सदर प्रकल्पाच्या चतुर्थ सु.प्र.मा. प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन 
घ्यावी. 

४) सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदाविषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 
अशा प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी प्रचलित शासन निर्णयानुसार करणे आवश्यक असून याची 
सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची राहील. 

५) योजनेची अंमलबजावणी करतांना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
fated निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या ब कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पूर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जवाबदारी विभागाची राहील. 


६) उपलब्ध निधीचे Thin Spreading टाळणेचे दृष्टीने प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील 
गुंतवणुकीचा प्राधान्य क्रम निश्‍चित करून त्यानुसारच कामे करावीत 

७) उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जनहित याचिका तसेच विशेष चौकशी समितीच्या अनुषंगाने चालू 
किंवा प्रस्तावित चोकश्या ब त्यानुंषगाने करावयाच्या कार्यबाहीवर या सुधारीत प्रशासकोय 
मान्यतेच्या निर्णयामुळे कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

८) प्रकल्प कार्यान्वित करण्यातील काही अनियमितता निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांवर राहील. 

९) पूर्ण झालेल्या घटक कामांचे घटक निहाय समाप्ती अहवाल तयार करुन सदर कामे तात्काळ 
व्यवस्थापनास हस्तांतरीत करावीत. 

१०) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यन्वीत करण्याच्या विविध टप्प्यावर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरता येणार नाही. 

११) प्रकल्पावर ज्या ठिकाणी वितरीका/लघू कालवे यांची कामे हाती घेतलेली नाहीत अशा ठिकाणी बंद 
नलिकेव्दारे सिंचन करण्याचा पर्याय विचारात घेऊन उचित कार्यबाही करावी. 

१२) शासनाने दि.०९.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये आदेशित केल्यानुसार Technical Audit करण्यात यावे. 
Technical Audit चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार जवाबदारी निश्‍चित करण्यात 
यावी. 

१३) सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 

९४) Project Management Unit (PMU) & Dashboard स्थापन करणेबाबत व प्रकल्प विहित 

वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विचार करावा. 


५. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने व्ययग्रक्रम समितीच्या दि. 
१२/०३/२०२४ रोजी झालेल्या बेठकोमधे घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१६१३३६००१७२७ असाआहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
p R AV | N DN IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad3219 
b12b5a56d8ec2ed058 stalCode=400032, st=Mahi hi 
NT ber=A5CAFEFCF97B7EE559404B1081AE6CC80B0710E 
3FC3826245F60E43248C12F 10, PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.03.16 13:45:33 +05'30° 
(प्रवीण कोल्हे) 


प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

५) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

६) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

७) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभागयांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

११) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१२) मुख्य अभियंता (द.वप्र) ब सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१३) मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई 

१४) उप सचिव (मो.प्र-१/मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि), यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१६) अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे 

१७) वित्त विभाग (व्यय-१२/अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२३/०१/(प्र.क्र.२६/२३)/(मध्यम प्रकल्प). 


उप शिर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा 
हेटवणे मध्यम प्रकल्प ता. पेण जि. रायगड प्रकल्पास चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


दिनांक :- ९६ मार्च २०२४ चे सहपत्र. 


अ.क्र ॥। खँ. | १ say वाढ / घट (+/-) 
अ) | शिर्षकामे 
१|ए - प्राथमिक ४५.४६ ४५.४६ Ls 
२ | बी - भूसंपादन १६६९.७७ २१४६.१२ ४७६.३५ 
३ | सी - मातोकाम 
१) माती धरण ५९१६.५० १२५५९.०८ ६६४२.५८ 
२) सांडवा, पोच व पुच्छ 
कालवा ४७१५.६१ १०७०७.८९ ५९९२.२८ 
४ | डी - मुख्य विमोचक ०.४५ ०.४५ LI 
५ । के - इमारत ३१९.५९ ३१९.५९ शिक 
६ | एम - वृक्षारोपण ५९.६६ ५५.४९ -¥ 29 
७ | ओ - संकिर्ण ३२८.७९ ४६०.६१ १३१.८२ 
८ | पी - दंखभाल ९४.४४ ४००.७५ ३०६.३१ 
९ | क्‍्यू- हत्यारे व सयंत्रे २७४.४६ २७४.४६ शकि 
१० | आर - दळणवळण ४२.०० ४८.३६ ६.३६ 
११ | एक्स - पर्यावरण ४१७.३५ २८.९७ -३८८.३८ 
एकूण शिर्षकामे (अ) १३८८४.०८ २७०४७.२९ १३१६३.१३ 
ब) ।कालवा कामे 
१ | “ए' - प्राथमिक १८८.१४ 283.23 ७५.०९ 
२ | a? - भूसंपादन ११५५.९३ ६१०६.६१ ४९५०.६८ 
३ | मातीकाम १०८५.२७ ६३५२.५५ ५२६७.१८ 


४ | 'डी' - विमोचक २०१.२३ १६२.९७ -३८.२६ 
७५ |e - प्रपात १११.८५ १७९.२८ ६७.४३ | 
६ | TH १३७१.५५ १२४०.७४ 230.22 
७ | SP — पूल ५५२.५२ ३३८.१२ -२१४.४० 
८ | ta - निकास ५२.६४ ६.८० -४५.८४ 
९ | के - इमारत २०६.०९ २५९.८० ५३.७१ 
go | 'एल* - मातीकाम ३०४२.८१ २८१४.०९ -२२८.७२ 
११ | TH - वनीकरण ५३.२१ २६.०८ -२७.१३ 
१२ | ar - अन्य ४८७.९० ३४६.२२ ENTE TA 
१३ oe | — oe १७२.९४ ३५४.०८ १८१.१४ 
१४ | ay - हत्यारे ब संयत्रे १२३.१४ ८७.८२ -३५.३२ 
१५ | आर - दळणवळण ४६.६६ १३.७१ -३२.९५ 
१६ | एक्स - पर्यावरण २७.०० ३.८२ -33.2¢ 
एकुण कालवे (ब) ८८८८.९८ १८५५५.९१९ ९६६६.९३ 
१ | श्-वितरीका (क) ४४७२.५० १६७१९.८८ १२२४७.३८ 
2 | OFD Works ७२.८२ a. -७२.८२ 
'एकुण कामापित्यश 
(अ--ब--क) २७२१८.२३८ ६२२२३.०१ ३५०७७.४४ 
अनुषंगिक ख ५६७१.५५ १४३४९.४१ ८६७७.८६ 
'एकूण ३२९८९.९३ ७६६७२.४२ ४३६८२.४९ 
ठळक बाबी 


अ) योजनेचे सिंचनक्षेत्र (CCA) ७७६८ हेक्‍टर आहे. 
ब) लाभव्यय गुणोत्तर — २.२६ (१.५० पेक्षा जास्त) 


क) आर्थिक परतावादर (IRR) — २०.२९% 


PRAVIN SHIVAJI 
KOLHE 


(प्रवीण कोल्हे) 


शासनाचे उपसचिव 


jad3219b12b5a56 


